महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर 65-२० : ५६१००-१७७५०० या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदव्युत्तर 
पदवी/पदविका अभ्यासक्रमानंतरची सुधारित 
पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मवैअ- २०२१/प्र.क्र.५८८/सेवा-३ 
गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, १० वा मजला , 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ११ एप्रिल, २०२२ 


वाचा :- १. सहसंचालक (अ. व प्र, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/मवैआसे २ 
/कक्ष २अ/ टे-३/सीपीएस/पीजीपदस्थापना/१६८१/२१, दि.१०.११.२०२१. 
२.संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/मवैआसे/२अ/टे-३/पीजी 
सुधारीत पदस्था/२०४२/२१, दि. १५.१२.२०२१. 
३. सहसंचालक (अ. व TH), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आआसे/मवैआसे 
/२आ/ टे-३/ पीजी सु.पदस्था/१००/२२, दि.१०.०१.२०२२. 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर S-2o : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील, 


आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अंतर्गत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदव्युत्तर पदवी/ पदविका 


उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण अभ्यासक्रमांनंतरची सुधारीत पदस्थापना देण्याबाबत सहसंचालक (अ. व प्र), आरोग्य 


सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी त्यांच्या वाचा क्र.१, २ व ३ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार 


संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता, आरोग्य संस्थांमधील रिक्‍त पदे व प्रशासनिक निकड 


इत्यादी बाबी विचारात घेवून विवरणपत्र-अ, ब, क, ड, ई नुसार दर्शविल्याप्रमाणे सुधारीत पदस्थापना 


देण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ- २०२१/प्र.क्र.५८८ /सेवा-३ 


विवरणपत्र -अ 
अ.क्र द्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदवी पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
अभ्यासक्रम सुधारीत पदस्थापना 
१ | डॉ. पाचपोहे अमोळ गजानन MD Radiology जिल्हा रुग्णालय, बुलढाणा 
२ डॉ. घुगे hrs उत्तम MD Radiology जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी 
३ | डॉ. पाटील अमित तुकाराम MD Paediatiatrics ।ग्रारु शिरोळ जि.कोल्हापूर 
8 । डॉ. गांगुडे विकास रंगनाथ MS OBGY उ fH रु चांदवड जि.नाशिक 


डॉ. दरेकर उमेश हनुमंत 


MD Anaesthesia 


ग्रा. रु. पाबळ जि. पुणे 


६ | डॉ. मन्नापूरे सुहास बाबुराव General Surgery । उ.जि.रु.,कामठी जि.नागपूर 
७ | डॉ. पवार हेमंत जयराम General Surgery  ।उ. जि. रु.,कळवण जि. नाशिक 
८ | डॉ. गायकवाड प्रफूल व्यंकटराव | MD Anaesthesia | ट्रांमा केयर युनिट कन्नड जि. 
औरंगाबाद 
९ | डॉ. वाघमारे अरविदकुमार | MD PSM तालुका आरोग्य अधिकारी, पुर्णा 
नारायणराव जि.परभणी(राजीनाम्यामुळे रिक्‍त 
असलेल्या तालुका आरोग्य 
अधिकाऱ्याच्या जागी) 
qo | डॉ. पुजारी निखिल शेषराव MD PSM तालुका आरोग्य अधिकारी, मंठा 
जि जालना. 
षि १ | डॉ. Aste रणजित रामदास =| MD PSM तालुका आरोग्य अधिकारी 
मेहकर जि बुलढाणा . 
१२ | डॉ. सोनवणे रविंद्र भिकाजी MD PSM तालुका आरोग्य अधिकारी, 
धडगांव जि नंदूरबार . 
१३ | डॉ. परिसे प्रविण रामदास MD PSM तालुका आरोग्य अधिकारी, 
चिखलदरा जि अमरावती . 
१४ | डा. राचोतकर संतोष उत्तमराव | MD PSM जिल्हा क्षयरोग केद्र, सांगली 
१५ | ST. Jee वर्षा श्रीधर MD PSM सहा.संचालक, AM, कुष्ठरोग 
धुळे यांचे कार्यालय 
१६ । डॉ. विनयशील विलासराव | MD PSM तालुका आरोग्य अधिकारी परांडा 
कुलकर्णी जि. उस्मानाबाद 
qo | डॉ. संजय धोंडीबाराव रणवीर | MD PSM जिल्हा क्षयरोग केद्र,सिधुदुर्ग 
१८ । डॉ. राऊत सचिन उत्तमराव Pathology उ.जि. रु. केज जि.बीड 
१९ | डा.पाथरवट Wahid चेतराम । Pathology जिल्हा स्री रुग्णालय,नंदुरबार 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ- २०२१/प्र.क्र.५८८ /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदवी पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
अभ्यासक्रम सुधारीत पदस्थापना 

२० | डॉ.अजय मारूती भोसेकर MD Forensic | ग्रामीण रुग्णालय, पालघर 
Medicine 

२१ | डॉ. निशात तरन्नुम शोख MD Forensic | जिल्हा रुग्णालय, वर्धा 
Medicine 

२२ | डॉ. शेंडे राहूल दादाराव MD Forensic | उ. जि. &., तिरोडा जि. गोंदीया 
Medicine 


२३ | डा. देशपांडे स्मिता सदानंदराव 


MD MicroBiology 


जिल्हा रुग्णालय ,परभणी 


२४ | डॉ. मोहम्मद सुलतान हुसेन 


MD MicroBiology 


उपजिल्हा रुग्णालय, केज 
जि.बीड 


२५ | डा. मुलानी जस्मीन दौलासाहेब 


MD Biochemistry 


सामान्य रुग्णालय, मालेगाव जि. 
नाठिक 


२६ | डॉ. घोळवे परमेश्वर बाबासाहेब 


MD Pharmacology 


जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर 


विवरणपत्र-ब 
अ.क्र.। वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर सेवांतर्गत पदव्युत्तर पदविका उत्तीर्ण 
पदवीचा झाल्यानंतरची सुधारीत पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
१ | डॉ.विक्रम बाळकृष्ण कटरे DMRD सामान्य रुग्णालय, भंडारा 
Q | डॉ. सोनाली सुरेशराव ठोकरे। DMRD BAT. रु. केज, जि.बीड 
३ | डॉ. वानखेडे विकास vert DMRD उ.जि. रु. ,तुळजापूर जि. उस्मानाबाद 
४ | डॉ. मनोज गुलाबराव बोरसे DVD मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर-३ 
जि. ठाणे 
५ ।डा.मुंढे मनोहर बळीराम DVD पंडित भिमसेन जोशी सामान्य 
रूग्णालय मीरा भाईदर जि. ठाणे 
६ । डॉ. मासूरकर विनयकुमार DGO ग्रा. रु.,पवनी जि. भंडारा. 
गोपीचंद्र 
७ | ST. सावजी SAAT प्रकाश DGO ग्रामीण रुग्णालय चिखली जि. 
बुलढाणा 
८ | डॉ. कांबळे गुणवंत विठठलळराव | DGO जिल्हा स्त्री रुग्णालय,नंदुरबार 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ- २०२१/प्र.क्र.५८८ /सेवा-३ 


अ.क्र.। वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर सेवांतर्गत पदव्युत्तर पदविका उत्तीर्ण 
पदवीचा झाल्यानंतरची सुधारीत पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
९ | डॉ. मारावार उमाकांत DA ग्रामीण रुग्णालय सोयगाव जि. 
सदाशिवराव औरंगाबाद 
7 o | डॉ. केंद्रे विजयकुमार DA उपजिल्हा रुग्णालय HTS, जि. 
मनोहरराव जालना (डॉ. कदम यांच्या 
राजीनाम्यामुळे रिक्‍त असलेल्या 
जागी) 
शं डॉ.सुडके महेश कुमार DA उपजिल्हा रुग्णालय, पंढरपूर जि. 
सोलापूर 
१२ | डॉ.पटले विजय योगराज DA ग्रामीण रुग्णालय, देवरी जि. गोंदिया 
१३ | डॉ. मोरे जयेश अनिल DA उपजिल्हा रुग्णालय, मनमाड जि. 
नाशिक 
१४ | डा. बोडेवार प्रविण पंढरीनाथ । DA उ. जि. रु., कळमनूरी जि. हिंगोली 
१५ | ST. इंगळे मनोज गंगाधर DA उ. जि. रु., अचलपूर जि. अमरावती 
१६ | डॉ. माचनवाड श्रीकांत DA OT. &., औंढा नागनाथ जि. हिगोली 
आनंदराव 
१७ | डॉ. निलेश माणिकराव राऊत | DA उपजिल्हा रुग्णालय, इस्लामपूर ता. 
वाळवा जि. सांगली 
१८ । डॉ. नवघरे शरद रामचंद्र DA अस्थिव्यंग रुग्णालय, परभणी 
१९ | डॉ. शेवाळे कुणाल किशोर DPM जि. रु., सातारा 
२० | डॉ. संदिप महादेवराव भटकर =| DPM प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे जि. 
ठाणे 
२१ | डा. केतन तुळशीराम तळमळे । DCH ग्रा. रु. चामोर्शी जि. गडचिरोली 
२२ | डॉ. रामदास सोपान शिंगाडे DCH उ.जि. रु., दापोली जि.रत्नागिरी 
२३ | डॉ.प्रदीप सत्यापा पुजारी DCH ग्रा. रु.दत्तवाड ता.शिरोळ जि. 
कोल्हापूर 
२४ | डॉ. शेंडे मनोज वासूदेव D Opthal उ.जि.रु. राजुरा जि. चंद्रपूर 
२५ | डा. चोले रामेश्‍वर माधवराव DORL सा. रु. उदगीर, जि.लातूर. 
२६ | डॉ. रत्नमाला सपकाळे DPH शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालय, 


उल्हासनगर-४ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ- २०२१/प्र.क्र.५८८ /सेवा-३ 


अ.क्र.। वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर सेवांतर्गत पदव्युत्तर पदविका उत्तीर्ण 
पदवीचा झाल्यानंतरची सुधारीत पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
२७ | डॉ. गायधनी संजय नामदेव DDVL उपजिल्हा रुग्णालय, चिमुर 
जि चंद्रपूर. 
२८ | डॉ. अमोल अरुण खंडागळे D. Ortho ट्रामा केअर युनिट,उमरगा जि. 
उस्मानाबाद 
२९ | ST. आनंद नारायणराव BSH =| Dip in Clinical | फिरते वैद्यकीय पथक, लातूर 
Pathology 
विवरणपत्र-क 
अ.क्र.। वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर | सेवांतर्गत आयुर्वेद पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण 
पदवीचा झाल्यानंतरची सुधारीत पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
डॉ. हर्षा पुंडलीकराजी Wet | हलाक्यतंत्र | प्राथमिक आरोग्य केद्र, शिराळा ता .जि. 
अमरावती 
विवरणपत्र-ड 
अ.क्र.। वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर । सेवांतर्गत सीएचएस सीपीएस पदव्युत्तर 
पदवीचा | पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्यानंतरची 
अभ्यासक्रम सुधारीत पदस्थापना 
१ | ST. अर्चना अविनाझा मेश्राम DCH ग्रामीण रुग्णालय, लाखांदूर जि.भंडारा 
२ | डॉ. मेश्राम प्रफुल्ल विठ्ठलराव | DOMS जिल्हा रुग्णालय, वर्धा 
३ | SLAM स्वप्नाली सुरेशराव | DGO ग्रामीण रुग्णालय, वेंगुर्ला जि. सिंधुदुर्ग 
४ |S. वंगे मृत्युंजय संदिपान DGO ग्रामीण रुग्णालय,देवणी जि.लातूर 
५ | डा. तुमरेटी अशोक सखाराम । DPB जिल्हा रुग्णालय,गडचिरोली 
६ | डॉ. चव्हाण विनोद काशिनाथ | DA जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी 
७ | डॉ. चाटे जगन्नाथ दिगांबर DORTHO = | ट्रामा केअर युनिट, अहमदपूर जि. लातूर 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः मवैअ- २०२१/प्र.क्र.५८८ /सेवा-३ 


विवरणपत्र -इ 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर पदवी व सेवांतर्गत सीएचएस 
पदवीचा सीपीएस पदविका अभ्यासक्रम अनुत्तीर्ण 
अभ्यासक्रम झाल्यानंतरची सुधारीत पदस्थापना 


za डॉ. माने लक्ष्मीकांत जगन्नाथ । DOMS जि. रु. रत्नागिरी 

२ | डॉ. देशपांडे विनायक वामनराव | DCH स्री रुग्णालय, कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग 

३ | डॉ. गाडेकर मनोज बाबूराव DA SIA केअर युनिट, सटाणा जि. नाशिक 
४ | डॉ. जगधाने नितीन भिमराव  ।1099 जिल्हा रुग्णालय, सिंधुदूर्ग 

५ | डॉ. विनोद गोविदा चव्हाण M.D.PSM ।उ.जि.रु., मूतिजापूर, जि. अकोला 


६ | डॉ. राठोड रणजित शिवाजी MD Forensic | प्राथमिक आरोग्य केद्र, सोनपेठ जि. 
Medicine परभणी 


२. या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सुधारीत 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी १५ दिवसाच्या आत रुजू व्हावे. विहित मुदतीत रुजू न झाल्यास संबंधित 


वैद्यकीय अधिकारी हे अनधिकृत गैरहजर समजून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात 


येईल. 


३. सदर आदेशामध्ये नमूद पदस्थापनेच्या ठिकाणी नियमित पद रिक्‍त नसल्यास राजीनामा/ 


अनधिकृत गैरहजर असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागी पदस्थापना देण्यात यावी. तसेच पद रिक्‍त 


नसल्यास संबंधित उप संचालक यांनी तात्काळ शासनास अवगत करावे. 


४. सदर आदेशान्वये पदव्युत्तर पदवी/पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्यानंतर पदस्थापना 


देण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासनाची (म्हणजेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 


अखत्यारितील आरोग्य संस्थांमध्येचौ विहीत कालावधीसाठी सेवा करणे बंधनकारक आहे. उक्त 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ- २०२१/प्र.क्र.५८८ /सेवा-३ 


विवरणपत्र अ, ब, क, ड मध्ये नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी विहित कालावधीची शासनाची सेवा न 


केल्यास रु.५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतका दंड भरणे क्रमप्राप्त राहील. 


४. 


सदर झासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३२८१६२३२५१२१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१ 


AD 


Cc wv 


o~ 


4 


SG ८-४ 


won 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


आयुक्‍त आरोग्य सेवा, मुंबई. 


संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


LAHANE 
VIJAYKUMAR 
LAXMANRAOQ 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR 
LAXMANRAO 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845170e3864b62c8bc6b380c7 
8f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA 
717A6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AA 
F5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, 
cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 

Date: 2022.04.11 12:05:51 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहसंचालक (अ. व प्र. आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळ) 


जिल्हा शल्य चिकित्सक (सवी 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 


जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 


मा. मंत्री (सा. आ)) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 


१०) सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उपसंचाळक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 
११) निवड नस्ती सेवा-३ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


